नगर दिवाणी a सत्र न्यायालय, 
मुंबई येथील मुख्य शाखेत १९ आणि 
दिंडोशी शाखा येथील | अशा 
एकूण १९६ समर्पित व्यावसायिक/ 
वाणिज्यिक न्यायालयांतील 
(Dedicated Commercial 


Courts) एकूण ११२ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विशेन्या १३२३/प्र.क्र.१९/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० 082, 
दिनांक :- १० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा: १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र:विशेन्या १३१६/प्र.क्र.१४/का-९, 
दि.१३.०९.२०१९ 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. TATRA १३२३/प्र.क्र.१९/का-९ 
दि.२८.०२.२०२४ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. TTT २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.०६.०९.२०२४ 
प्रस्तावना : 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांच्या 


आस्थापनेवरील मुख्य शाखेत ११ आणि दिंडोशी शाखा येथे ५ याप्रमाणे एकूण १६ Wale 
व्यावसायिक/वाणिज्यिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली असून, सदर 
न्यायालयांकरीता १६ न्यायाधीश व ९६ सहाय्यभूत कर्मचारी अशी एकूण ११२ अस्थायी पदे निर्माण 
करण्यात आली आहेत. सदर अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये दि.३१.०८.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीकरीता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. त्यानुसार सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील मुख्य शाखेत ११ आणि दिंडोशी 


शाखा येथे ५ अशा एकूण १६ समर्पित व्यावसायिक/वाणिज्यिक न्यायालयांतील १६ न्यायाधीश TA ९६ 
सहाय्यभूत कर्मचारी अशा एकूण ११२ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. 'पदनाम पदसंख्या 
१ जिल्हा न्यायाधीश १ 
२ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) रि 
3 शिरस्तेदार g 
v लिपिक-टंकलेखक g 
wf दुभाषी | १ 
& शिपाई २ 

प्रत्येक व्यावसायिक न्यायालयाकरिता एकूण पदे ७ 

१६ समर्पित व्याबसायिक न्यायालयाव एकूण पदे(१६ x १९२ 

७) 

2. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४-न्यायदान, १०५- नगर दिवाणी व 


सत्र न्यायालये, (०१) मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, (०१) (०१) मुंबई शहर दिवाणी व सत्र 
न्यायाधीश अनिवार्य (२०१४ ०१६३)" या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

2. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६,/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२४ 
द्वारे प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inat संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०९१०१५१६४१६९१२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHISH ARVINDRAO 
AYACHIT 


(आशिष अ. अयाचित) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति :- 
१. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई, 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

६. महालेखापाल -एक (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
७. विधि व न्याय विभाग कार्यासन-११,२३,२४,२५, 

८. निवडनस्ती- कार्या.९. 


